प्रशासकीय मान्यता- 

अकोट, जिल्हा अकोला येथील जिल्हा न्यायाधीश 
यांचेकरीता २, दिवाणी न्यायाधीश (व.स्त.) यांचेकरीता 
१ व दिवाणी न्यायाधीश (क.स्त.) यांचेकरीता १ अशी 
एकूण ४ निवासस्थाने बांधणेबाबत......... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीआरक्यू-१२१९/प्र.क्र.१७/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- ६ सप्टेबंर , २०१९. 


पहा :- १) प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (डब्ल्यू) ६०४४/२०१०, दि.१४ जानेवारी, २०१९ चे पत्र. 
२ जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव यांचे जा.क्र.बीएलडी/३०२३/२०१८, 
दि.१७ जुले, २०१८ चे पत्र. 
प्रस्तावना:- 
उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ च्या पत्रान्वये, अकोट, जिल्हा अकोला येथील जिल्हा न्यायाधीठा 
यांचेकरीता २, दिवाणी न्यायाधीडशा (व.स्त.) यांचेकरीता १ व दिवाणी न्यायाधीडा (H Ra.) यांचेकरीता १ 
अशी एकूण ४ निवासस्थाने बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून शासनास 
सादर करण्यात आला आहे. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 
अकोट, जिल्हा अकोला येथील जिल्हा न्यायाधीश यांचेकरीता २, दिवाणी न्यायाधीडा (व.स्त.) 
यांचेकरीता १ व दिवाणी न्यायाधीहा (क.स्त.) यांचेकरीता १ अशी एकूण ४ निवासस्थाने बांधण्याकरीता 
एकूण रु.३,०३,६१,७६१/- (रुपये तीन कोटी तीन लाख एकसष्ट हजार सातशी एकसष्ट फक्त) इतक्या 
अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. (रुपये लाखात) 
प्रशासकीय मान्यता 


रक्‍कम रुपयात 


हाडा 


क 
= 
= 
| | म्हणजेच एकूण रुपये लाखात:- 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२१९/प्र.क्र.१७/का-१३, 


२. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३ / 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

ड) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

इ) सावर्जनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ इमारती-२, दि. 
०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

ई) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र WIT करुन सदर 

कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 
३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च- 
०१, कार्यालयीन इमारती-०५१,बांधकाम-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (०३) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत 
योजना-राज्य हिस्सा), योजनांतर्गत, (०३) (०१) मोठी बांधकामे, ५३ मोठी बांधकामे (४०५९०६७२) व (२१) 
न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना- केंद्र हिस्सा), (२१) (०१) मोठी बांधकामे, ५३ मोठी बांधकामे 
(४०५९१२२२)" लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय 
कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:-१०९/इमा-२, 
दि.२७.०२.२०१९ अनुसार त्या विभागाच्या सहमतीने आणि वित्त विभाग शासन निर्णय क्रः-विअप्र 
२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम,भाग-२ दि.१७ एप्रिल,२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम 
नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
संबंधित सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९०६१७२१४२४०१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, — 
Amogh Seah eet i 


Maharashtra, 
25.4.2 f00a6028414c43d0. [82acab3b732c4edd56e818f8a3b355 


ou=Law and Judiciary Department, 


588753, 
7 serialNumber=9ebeebf21dc54ceecS 1 e6d5ffc84bb94ca6af89497279007d66e97 
hvyamkant Kaloti sess 
Date: 2019.09.06 17:29:24 +05'30" 


(अ.ऱया.कलोती) 
विधी सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवाळलय,मुंबई. 
महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय , मुंबई, 

उप प्रबंधक बी (डब्ल्यू) शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अकोला 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरकक्‍्यू-१२१९/प्र.क्र.१७/का-१३, 


७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, मुंबई/नागपूर, 
८) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती 
९) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला 
१० कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग उत्तर विभाग, अकोला 

(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 
उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, अकोट, जि.अकोला 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), HATHA, मुंबई-४०० ०३२, 
वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ, नवीन 

प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, औरंगाबाद. 

१७) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
१८) कक्ष अधिकारी, का.७, 99 व १२,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१९) निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


१9१ 
१२ 
१३ 
१४8 
१५६ 
१६ 


र. Coe ere LSC 2 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


